महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ मधील गट 


विकास अधिकारी, गट-अ (एस-२० 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उप मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी (एस-२३) संवर्गात 
तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत . 

महाराष्ट्र शासन 

ग्राम विकास विभाग 


शासन आदेशा क्रमांक : मविसे-१०२२/प्र.क्र.१७६/२०२२/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक: २६ सप्टेंबर,२०२३ 

शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ मधील गट विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील (वेतन स्तर एस-२०: 
५६१००-१७७५००) खालील अधिकाऱ्यांना उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी या संवर्गात (वेतन स्तर एस-२३ : 
६७७००-२०८७००) तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे .सदर पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नागरी सेवा 
मंडळाच्या शिफारझी तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील तक्त्यातील त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र .३ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, 
र्घापूर, जि.नांदेड 
श्री.आर.डी.तुबाकले, 

प्रकल्प संचालक, जलजीवन मिठान, 
जिल्हा परिषद, परभणी 


मिती, छत्रपती संभाजीनगर , 
जि. छत्रपती संभाजीनगर 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(साप्र), जिल्हा 
परिषद,जि.जालना 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले तात्पुरत्या पदोन्नतीने 

क्र. पद व ठिकाण पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 

(१) (२) (३) (४) 

हि . श्री.के.व्ही.काळे, प मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिक्‍्तपदी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, (am), जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग 
पेठ, जि.परभणी 

२. श्री.ए.आर.चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.टी.पी.ळोखंडे यांचे जागी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, (ग्रापं, जिल्हा परिषद, जालना 
ंगाखेड, जि.परभणी 

३. श्रीम.एल.जी.गायकवाड, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, समिती, बागळाण (सटाणा), जि. 
पुरी, जि.नाशिक 3 

४. श्रीम.एम.जे.रावतळे, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 


रिक्‍तपदी 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१७६/२०२२/आस्था-३ 


श्‌ Oo, 


| १, 


श्रीम.आर.एस.येरपुडे, 

प मुख्य कार्यकारी अधिकारी (रोहयो), 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण 
विभाग, नवी मुंबई 

श्री.एस.वाय.माळी, 

गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, 


, जि.पुणे 


संचालक, राज्य व्यवस्थापन 
क्ष (ग्रामीण) गृहनिर्माण, नवी 


is 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(साप्र,,जिल्हा परिषद,पालघर 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले तात्पुरत्या पदोन्नतीने शेरा 
क्र. पद व ठिकाण पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 
६. श्री.जी.पी.चौधरी, गट विकास अधिकारी, पंचायत श्रीम.सीमा जगताप यांचे 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, समिती, धुळे, जि.धुळे ती 
read, जि.नाशिक 
७. श्री.ए.बी.येले, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, समिती, अमरावती, 
IS, जि.पुणे जि.अमरावती 
८. श्री.बी.बी.जोझी, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
याख्याता,ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, |समिती, हवेली, जि. पुणे 
मांजरी, पुणे 
९. श्री.एस.आर.बुध्दे, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
याख्याता,ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, मिती, सातारा, जि. सातारा 
मांजरी,पुणे 


रिक्‍तपदी 


रिक्‍तपदी 


१२. 


१२३. 


श्रीम.एम.डी.साळुंखे, 

गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, 
, जि.सातारा 

श्री.एस.टी.पवार, 

गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, 
देवगड, जि.सिंधुदूर्ग 


प मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(ग्रापं,जिल्हा परिषद,चंद्रपूर 


विकास अधिकारी, पंचायत 
मिती, जालना, जि. जालना 


रिक्‍तपदी 


रिक्‍तपदी 


१६. 


श्री.एस.इ.ए.कमरूद्दीन, 
विशेष कार्य अधिकारी, मा.मंत्री (पणन व 


कार्य अधिकारी, मा.मंत्री 
(पणन व अ.वि.वि. औकाफ) यांचे 


१४. श्री.डी.एन.गुंजाळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिक्‍तपदी 
प्रकल्प संचालक, जळजीवन PAM, (ग्रापं,जिल्हा 
जिल्हा परिषद, ठाणे परिषद,अहमदनगर 

१५. PILZ el ares, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
गट विकास अधिकारी (नियुक्‍तीशिवाय) समिती, बीड, जि. बीड 


प्रपत्र बढती 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१७६/२०२२/आस्था-३ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले तात्पुरत्या पदोन्नतीने शेरा 
क्र. पद व ठिकाण पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 
(१) (२) (3) (४) 
.वि.वि. औकाफ) यांचे कार्यालय , कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
मंत्रालय, मुंबई 
(प्रतिनियुक्तीने) 


१७. 


श्रीम.आर.डी.होजगे, 

प मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कृषि), 
प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना - 
पाण विकास घटक २.०, वसुंधरा 
पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(कृषि), प्रधानमंत्री कृषि सिंचन 
योजना-पाणळोट विकास घटक 
२.०, वसुंधरा पाणलोट विकास 
यंत्रणा, पुणे 


प्रपत्र बढती 


(प्रतिनियुक्तीने) 

१८. श्री.आर.बी.रोकडे, प आयुक्त, सांगली-मिरज, प्रपत्र बढती 
प॒ आयुक्त,  सांगली-मिरज, महानगरपा 
महानगरपा? 

(प्रतिनियुक्तीने) 

१९. प्रीम.जे.ए.वाघमारे, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, समिती, अकोला, जि.अकोला 
णी, जि.यवतमाळ 

२०. श्री.आर.एस.कांबळे, विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, समिती, उस्मानाबाद, जि. 

, जि.बीड मानाव 

२१. श्री.सी.एस.केकान, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रपत्र बढती 
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व (महिला व बाल विकास विभाग), 
बाल विकास विभाग), जिल्हा परिषद , जिल्हा परिषद, बीड 
बी 
(प्रतिनियुक्तीने) 

२२. श्री.डी.बी.जगताप, शिका श्री.जगताप यांचे 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, पदस्थापनेचे आदेठा 
पोलादपूर, जि.रायगड यथावकाडा निर्गमित 

ण्यात येतील. 

२३. श्री.डी.एच.दाईंगडे, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 


गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, 
आजरा, जि.कोल्हापूर 


मिती, अलिबाग, जि. रायगड 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१७६/२०२२/आस्था-३ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले तात्पुरत्या पदोन्नतीने शेरा 
क्र. पद व ठिकाण पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 
२४. श्री.बी.टी.बायस, प मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिक्‍तपदी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, (ग्रापं,जिल्हा परिषद,अमरावती 
मानोरा, जि.वाशिम 


२५. श्री.जे.ए.परब, मुख्य कार्यकारी अधिकारी Real 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, (साप्र),जिल्हा परिषद,भंडारा 
भववाडी, जि.सिंधुदूर्ग 


२६. श्री.ए.जे.पाटील, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, समिती, जळगांव, जि. जळगांव 
पाचोरा, जि.जळगांव 

२७. श्री.ए.व्ही.किटे , प मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिक्‍्तपदी 


य आयुक्‍त मग्रारोहयो), (साप्र),जिल्हा परिषद,गोंदिया 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर 


2. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी Re याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये fe 08.02.2099 रोजी 
दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा .सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे विशोष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन- 
१६ ब यांच्या दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णय प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात 
आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहेत. 

३. दिव्यांग अधिकाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-अ 
यांनी दिनांक २०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनांच्या अधिन राहून वरील अधिकाऱ्यांना 
तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

४. श्री.एस.इ.ए.कमरूद्दीन , श्रीम.आर.डी.होजगे, श्री.आर.बी.रोकडे व श्री.सी.एस.केकान यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील 
प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम ४०, परिशिष्ट-२, अट क्र.१८ नुसार तात्पुरत्या स्वरूपात प्रपत्र बढती 
(पदोन्नती ) देण्यात येत आहे. सदर तरतूदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून ६ 
महिन्यांचा राहिल. 


५. वरील अधिकाऱ्यांना उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गात पुढील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती 
पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 


अटी a art - 


५.१) वरील अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील तात्पुरती पदोन्नती महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे . 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१७६/२०२२/आस्था-३ 


५.२) सदरची पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपाची असून सदर पदोन्नती प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव 
देण्यात येत आहे. 


५.३) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्‍क 
प्राप्त होणार नाहीत. 


५.४) वरीलप्रमाणे अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेल्या पदावर विहित कालावधीत रूजू होणे आवश्‍यक 
आहे. 


६. संबंधित विभागीय आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद यांनी उप मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी संवर्गात तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या वरीलप्रमाणे अधिकाऱ्यांना तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्याबाबत सुचना द्याव्यात. 


0. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या वरील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजु व्हावे तसेच सदर पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याचा अनुपालन अहवाल 
शासनास सादर करावा. संबंधित अधिकारी यांनी अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत 
आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन नियुक्ती रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर 
केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०९२६१४१२०८७२२० असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


Digitally signed by URMILA VAIBHAV JOSHI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c72711d852d8e 
VA | B H AV 2e71e76603f9082ea9709649c6f45dc30, 

pseudonym=04E059BEAE068888E7BA44450E 

A675CB2621COEB, 

serialNumber=7 13D6BDDB988B05B1CC072EB 

FD3A58E7E640EA20499573AAE08DC106AC63 

2ADD, cn=URMILA VAIBHAV JOSHI 

Date: 2023.09.26 18:33:53 +05'30' 
(डॉ.उर्मिला जोशी) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१७६/२०२२/आस्था-३ 


मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (मृद व जलसंधारण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
विभागीय आयुक्त ,सर्व, 

महालेखापाल - 9/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 

आयुक्त, सांगली-मिरज, महानगरपालिका, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी ,सर्व, 

संबंधित अधिकारी (विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत), 
कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 

निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


